अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, 
आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिपत्याखालील ४ विभाग व 
१९ उपविभाग या कार्यालयाच्या नियत अस्थायी 
आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०५.०४.२०२३. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुदतवाढ २०२२/प्र.क्र.२४९/मोप्र-२, 
दि.२९८-२०२२. 
२) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांचे पत्र क्र. 
४४२/गो.उ.सिं.म/आ-१/मुदतवाढ/धा.८५/२०२३, दि. १५.०२.२०२३. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि. ०८.०२.२०२३. 
४) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्रमांक-आढावा २००२ (334/2002/ आ (प्रशि), 
दि.०६.०२.२००३. 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन 
क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय दिनांक ०६.०२.२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक 
अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील कार्यालयांना नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५३६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी ०८ 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन 
निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या संदर्भीय क्र.२ 
च्या प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) व 


त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ विभाग व १९ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थावनेवरील पुढील विवरणपत्रानुसार परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविलेल्या 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 


खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


कार्यालयाचे नांव नियत अस्थायी | रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 

१) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, २८ पदे = | 

आंबाडी (भंडारा) 

२) कार्यकारी अभियंता ,गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, १७२ पदे ०३ पदे 

आंबाडी 

३) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही १२४ पदे ०० पदे 

8) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिचन विभाग, १२४ पदे ०३ पदे 

भिवापूर 

५) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, तिरोडा ८८ पदे ०२ पदे 
एकूण ५३६ पदे ०८ पदे 

१ उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 

३) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 

४ उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

५) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 


दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 


पदांचे नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 
सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य ळेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे 
व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमांतील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (अनिवार्य) ( ४७०१ 


आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सदर लेखाशिर्षांतंर्गत मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च, मागणी 
क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- vod मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली sear (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकवा व सदर 
लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.१, 
दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharastra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१२१५२६२४२१२७ असा 
आहे. हा कार्यालयीन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ABHAY KESHAORAO 
YEDSIKAR 


सहपत्र- परिशिष्ट अव ब (अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह- 

१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
३) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
५) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांना कळविण्यात येते की, 

प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 

अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चूकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. त्याचप्रमाणे 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 


) 
) 
) 
) 


६) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही. 

७) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी 
८) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिंचन विभाग, भिवापूर 
९) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, तिरोडा 

१०) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.१७१/मोप्र-२, दिनांक ०५.०४.२०२३ चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ नियत अस्थायी अस्थापनेवरील ५३६ पदे 


अ. क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद 
संख्या 
[el २ ३ 1४ | 4 
| अधीक्षक अभियंता, १ अधीक्षक अभियंता 
गोसीखुर्द उपसा । २० | उपअधीक्षक अभियंता/ सहाय्यक अधीक्षक a 
सिंचन मंडळ, आंबाडी अभि. 
(भंडारा) क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 3 
४ | अधीक्षक oe | 
५ | प्रथम लिपीक 1१ | 
६ | वरिष्ठ लिपीक ४ 
कनिष्ठ लिपीक ४ 
मुख्य आरेखक ed 
सहायक आरेखक शि आल 
| ao | ० | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक 1१ | 
११ १ | टंकलेखक 3 
१२ | संगणक aa 
१३ | वाहन चालक ॥ ह. 
१४ | नाईक " जी. ol 
१५ | शिपाई 3 
१६ | चौकीदार ae 
एकूण २८ 
२ | कार्यकारी अभियंता, १ कार्यकारी अभियंता 1 १ | 
गोसीखुर्द डावा २ । उपअभियंता शिश 
कालवा विभाग, Tet} ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
(पवनी) ४ | विभागीय लेखापाल |, ae *| 
५ | प्रथम लिपीक |. जी... 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु 
७ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 
८ | आरेखक ॥ “क, 
९ | सहायक आरेखक =a 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


१0 | ० | टंकलेखक ३ 

[aa १ | भांडारपाल fe | 

१२ सहाय्यक भांडारपाल 1१ 4 

१३ ।लघु टकंलेखक किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक । ae _| 

१४ । संगणक = 

१५ | वाहन चालक शिका 

१६ | नाईक 1१ | 

१७ | शिपाई 4 

१८ । चौकीदार ॥ की. | 

एकूण ३४ 

२.१ उप अभियंता, हिन उप अभियंता 1१ | 
गोसीखुर्द डावा २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
कालवा उपविभाग | ३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
क्र.१, चकारा ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 

५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक | =e | 

७ ।टंकलेखक 1१ | 

८ । वाहन चालक =a 

९ | rats २ 

१७ | ० । चौकीदार a 

एकूण १८ 

२.२ उप अभियंता, [a] उप अभियंता = 
गोसीखुर्द डावा २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
कालवा उपविभाग | ३ | वरीष्ठ लिपीक 1१ | 
क्र.२, चकारा ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक | | 

७ ।टंकलेखक 1१ | 

८ । वाहन चालक z= oa 

९ | rats २ 

rae | ० । चौकीदार 1 १ | 

एकूण १८ 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


२.३ 


उप अभियंता, 

गोसीखुर्द डावा 
कालवा उपविभाग 
क्र.३, वाही (पवनी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


fel 
२ 
3 
8 


कनिष्ठ लिपीक 


& 


ae 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


Oo}; A} -0 OO; OO}; CK] A] O}] 9८) oO 


एकूण 


me) 
ios 


2.8 


गोसीखुर्द डावा 
कालवा उपविभाग 

क्र.४, गोसीखुर्द 
(मुख्यालय चकारा) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


O} A) me) axe) axe) oC] A ae) oe me) 


एकूण 


-O 
ios 


२.५ 


निम्न पैनगंगा उपसा 
सिंचन उपविभाग 
क्र.१, वाही 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] OO}; OO}; oO; 9८ | A] OO}; KY] -O 


एकूण 


ae) 
ios 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १२४ 
3 । कार्यकारी अभियंता, Le. | कार्यकारी अभियंता 1१ | 
गोसीखुर्द उपसा | २ | उपअभियंता 1१ | 
सिंचन विभाग, ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
आंबाडी (भंडारा | ४ | विभागीय लेखापाल z= a 
५ | प्रथम लिपीक fe "| 
वरिष्ठ लिपीक षु 
७ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 
आरेखक शिळ तग 
९ । सहायक आरेखक ae 
| a0 | o | टंकलेखक 3 
११ | १ | भांडारपाल 1१ | 
१२ सहाय्यक भांडारपाल — | 
१३ ।लघु chose किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक 1१ | 
१४ । संगणक Le || 
१५ । वाहन चालक 1१ | 
१६ | नाईक 1१ | 
१७ | शिपाई ५ 
१८ । चौकीदार 1१ | 
एकूण ३४ 
३.१ उप अभियंता, ae] उप अभियंता z= 
cour उपसा सिंचन) २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.१, ३ ।वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
आंबाडी (भंडारा) ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
Gg स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक | a ~ 4 
७ ।टंकलेखक | 4 | 
८ | वाहन चालक = a 
९ | rats २ 
१0 | ० । चौकीदार 1 १ | 
एकूण १८ 
३.२ | पाघोरा उपसा सिंचन कि उप अभियंता 
उपविभाग क्र.१, २ | क.अ./सहा.अ.-२/श्ा.अ. ४ 


पृष्ठ १४ पैकी (9 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


आंबाडी (भंडारा) 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 | A] -0 | -0। -0 | CK] A] -0 


एकूण 


me) 
ios 


3.3 


मध्यम प्रकल्प 
उपविभाग, पळाडी 
(मुख्यालय आंबाडी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभिययांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


जि A) न्न me) ae) oC] “९_)) axe) oe ae) 


एकूण 


re) 
ios 


3.8 


उप अभियंता, मध्यम 

प्रकल्प उपविभाग, 
तुमसर 

(मुख्यालय अंबाडी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ao | (9) 


चौकीदार 


-०| A] OO; OO}; OO; 9८ A] OO} 9८ | -0 


एकूण 


me) 
ios 


३.५ 


उप अभियंता, 
लघुपाटबंधारे 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


उपविभाग, लळाखणी वरिष्ठ लिपीक La | 
४ ।कनिष्ठ लिपीक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
अनुरेखक 1१ | 
७ ।टंकलेखक = a 
८ | वाहन चालक fe "| 
९ | शिपाई २ 
१० | ० । चौकीदार Le 
एकूण १८ 
३.६ | उपअभियंता, लघु Pa | उप अभियंता 1१ | 
पाटबंधारे सर्व्हेक्षण | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ६ 
उपविभाग, भंडारा | ३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
४ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १७ 
६ ।अनुरेखक ८ 
७ ।टंकलेखक 1१ | 
वाहन चालक 1१ | 
९ | rats ८ 
१७० | ० । चौकीदार 1१ | 
एकूण BC 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १७२ 
| कार्यकारी अभियंता, [2 कार्यकारी अभियंता ae 
आंभोरा उपसा सिंचन| २ | उपअभियंता विक क 
विभाग, भिवापूर | ३ | क.अ./सहा.अ.-२/झ्ञा.अ. ४ 
४ ।विभागीय लेखापाल [ae 
५ | प्रथम लिपीक Looe | 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु 
७ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 
८ । आरेखक 1१ | 
९ । सहायक आरेखक xo 
हि ० | टंकलेखक ३ 
११ | १ | भांडारपाल ॥ अ”. | 
१२ सहाय्यक भांडारपाल = a 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१/ मोप्र-२ 


१३ | BY टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक | a] 
१४ | संगणक a 
१५ | वाहन चालक Ee 
१६ | नाईक a 
१७ | शिपाई ५ 
१८ । चौकीदार शिका 
एकूण ३४ 
| .१ उप अभियंता, आंभोरा Peal उप अभियंता te 
उपसा सिंचन २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.१, ३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
भिवापूर ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक प 
७ ।टंकलेखक BR sae 2] 
८ | वाहन चालक a ce 
९ | rats २ 
| ao | o | चौकीदार ee 
एकूण १८ 
४.२ उप अभियंता, | उप अभियंता =a 
मोखाबर्डी उपसा | | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
सिंचन उपविभाग ३ | वरिष्ठ लिपीक Pais =) 
क्र.१, भिवापूर ४ । कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक शिक ला 
७ ।टंकलेखक =a 
८ | वाहन चालक ॥ १. .!| 
९ | ठोपाई २ 
| ao | o | चौकीदार [; ie 
एकूण १८ 
४.३ उप अभियंता, Ex उप अभियंता प 
बावनथडी उजवा । २ । क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
कालवा उपविभाग | ३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
क्र.४, तिरोडा, मु. | ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


भिवापूर ५  । स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
अनुरेखक 1१ | 
७ ।टंकलेखक | १ | 
८ | वाहन चालक |, a 
९ | eras २ 
१७ | ० । चौकीदार a 

एकूण १८ 
| .४ निम्न पैनगंगा उपसा वि उप अभियंता ae 
सिंचन उपविभाग २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.४, आर्णी, ३ | वरिष्ठ लिपीक |. “ग... 
मुख्यालय भिवापुर 8 | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक 1१ | 
७ ।टंकलेखक le | 
वाहन चालक Lae | 
९ | eras २ 
(३४ ० । चौकीदार La | 

एकूण १८ 
४.५ अंभोरा पाटबंधारे fa उप अभियंता 1१ | 
उपविभाग, वेलतुर २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक = 
७ ।टंकलेखक 1१ | 
८ । वाहन चालक 1१ 4 
९ | rats २ 
१0 | ० | चौकीदार = ae 

एकूण १८ 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १२४ 
५ | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता 1१ | 
उपसा सिंचन vcd] २ | उपअभियंता as 
विभाग, तिरोडा ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१/ मोप्र-२ 


४ ।विभागीय लेखापाल शि अ 

५ | प्रथम लिपीक 1 ०. 

६ | वरिष्ठ लिपीक षु 

७ | कनिष्ठ लिपीक ४ 

८ । आरेखक a ती. __ 

९ । सहायक आरेखक a 

| ao | ० | टंकलेखक ३ 

११ १ भांडारपाल a | 

१२ सहाय्यक भांडारपाल ॥ क. | 

१३ | oy टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक a 

१४ | संगणक =a 

१५ | वाहन चालक _ oe 

१६ | नाईक शिवे 

१७ | शिपाई षु 

१८ । चौकीदार |. ae | 
एकूण ३४ 

५.१ ।उप अभियंता, उपसा १ उप अभियंता ॥ -त _:| 
सिंचन प्रकल्प २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.१, ३ | वरिष्ठ लिपीक शि 
तिरोडा ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक oe 

७ ।टंकलेखक 1१ | 

८ | वाहन चालक [eae | 

९ | शिपाई २ 

| ao | o | चौकीदार | 4 | 
एकूण १८ 

५.२ उप अभियंता, a] उप अभियंता 1 १ | 
गोसीखुर्द डावा २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
कालवा उपविभाग | ३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
क्र.५, लाखादूर ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
मुख्यालय, तिरोडा । ५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक |e 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


७ ।टंकलेखक Loe | 

वाहन चालक 1१ | 

९ | rats २ 

१० | ० । चौकीदार ॥ "ह 

एकूण १८ 

५.३ उप अभियंता, La | उप अभियंता Sz 
धापेवाडा उपसा २ | क.अ./सहा.अ.-२/श्ा.अ. ४ 
सिंचन उपविभाग ३ | ats लिपीक ae 
क्र.२, तिरोडा ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक 1१ | 

७ ।टंकलेखक 1 a= 

वाहन चालक 1१ | 

९ | ras २ 

[ae | o | चौकीदार Le. 

एकूण १८ 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे ८८ 
नियत आस्थापनेवरील एकुण पदे १--२--३4-४--५ ५३६ 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/प्र.क्र.१७१ / मोप्र-२ 


परिशिष्ट -ब 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र. /मोप्र-२, दिनांक चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे 


अ.क्र. पदनाम | पदांची पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती दिनांक 
संख्या 
क. १. eS ee य 


ey त. a 


be ea दिवाकर तुकाराम बनकर ३०.०६.२०२४ 
३ मजूर 4 


जू प्रभाकर नत्थु लिल्हारे ३०.०६.२०२३ 

नागानंद लक्ष्मण बोरकर ३१.०८.२०२३ 

दिवानजी चिधू ठाकरे ३१.०१.२०२८ 

खेलनबाइ घाशिराम WIS ३०.०६.२०२३ 

जियालाल गोविदा बुधे ३०.०६.२०२५ 

स्वच्छक/मजूर अभिमन संपत सपाटे ३१.१०.२०२३ 
रुपांतरित आस्थापनेवरील एकूण पदे- ०८ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


